कायम विसावा गृह, बिर्सी (कार्यक्रम) (2234-22) 
या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१९-२० च्या 
अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित लेखानुदानातुन दि. १ 
एप्रिल, २०१९ ते 39 जुले, २०१९ पर्यंत खर्च 
करण्यास निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. काविगृ-२०१९/ प्र.क्र.२६ / का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १७ मे, २०१९ 


वाचा- १) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दि. ०१ एप्रिळ,२०१९ 

२) महिला व बाल विकास विभाग शासन परिपत्रक क्र. बीजीटी-२०१९/प्रक्र १४/का-४ 

दिनांक १०.०४.२०१९ 

प्रस्तावना 

सन २०१९-२० चा अर्थसंकल्प दि. २७/ २/ २०१९ रोजी विधानमंडळास सादर करण्यात आला. 
हा अंतरीम अर्थसंकल्प असल्याने अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करुन विनियोजन विधेयक मंजूर 
होईपर्यंतच्या कालावधीसाठीचा (एप्रिल- २०१९ ते जुलै-२०१९) या चार महिन्यासाठीचा खर्च 
भागविण्यासाठी “ महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, २०१९ * मंजूर केलेले आहे. सदर 
विधेयकाचे अधिनियमात रुपांतर झाळे असून ते महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २ दि. ८/३/२०१९ रोजी 
राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. 
२. सदर अधिनियमानुसार प्रशासकीय विभागांना सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पातील 
प्रस्तावित लेखानुदानानुसार दि. १/४/२०१९ ते ३१/७/२०१९ पर्यंत खर्च करण्यास प्राधिकृत करण्यात 
आले आहे. 
३. सदर अधिनियमानुसार महिला व बाल विकास विभाग मागणी क्र. एक्स-१, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण,०२-समाजकल्याण,१०४- वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण, (०१)(०३) 
कायम विसावा गृह, बिर्सी (२२३५-२८९६), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली 
रु. ५०,०००/- फक्त (रु. पन्नास हजार फक्त) इतका निधी दि. १ एप्रिल,२०१९ ते दि. ३१ जुले, २०१९ 
या कालावधीतील खर्च भागविण्यासाठी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक ०२/०५/२०१९ च्या 
पत्रासोबत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. एक्स-१, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाजकल्याण, १०४- वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण, (०१)(०३) कायम विसावा गृह, 
बिर्सी (२२३५-२८९६), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या रु. १,६०,०००/- फक्त (रु. एक लाख साठ हजार फक्त) इतक्या खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः काविगृ-२०१९/ प्र.क्र.२६ / का-९ 


ग; त्यास अनुसरुन महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मागणी क्र. 
एक्स-१, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२-समाजकल्याण,१०४- वृध्द, विकलांग व निराश्रीत 
व्यक्तींचे कल्याण, (०१)(०३) कायम विसावा गृह, बिर्सी (२२३५-२८९६), ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाळी अर्थसंकल्पिय अंदाज सन २०१९-२० नुसार मंजूर रु. ५०,०००/- 
फक्त (रु. पन्नास हजार फक्त) इतका निधी दि. १ एप्रिल,२०१९ ते दि. ३१ जुले, २०१९ या 
कालावधीतील खर्च भागविण्यासाठी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


(रक्‍कम हजारात) 


कायम विसावा गृह, बिर्सी (कार्यक्रम) 
(२२३५-२८९६), सन २०१९-२० या 


आर्थिक वर्षात मागणी क्र. एक्स-१, 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण,०२-समाजकल्याण,१०४- 
वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे 
कल्याण, (09)(03) कायम विसावा 
गृह, बिर्सी (२२३५-२८९६), ३१ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


३. वरील तक्त्यातील स्तंभ क्र.४ येथे दर्शाविण्यात आलेला निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय 
नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वित्त विभागाच्या दि. १ 
एप्रिळ,२०१९ व महिला व बाल विकास विभागाच्या दि. १० एप्रिल, २०१९ च्या परिपत्रकात नमूद 
केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करुन खर्च करण्यात यावा. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
आयुक्त, महिळा व बाल विकास, पुणे हे राहतील. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच 
प्रयोजनासाठी खर्च होईल याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग परीपत्रक क्रमांक दि. १ एप्रिल,२०१९ व महिला व बाल विकास 
विभागाच्या दि. १० एप्रिल, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकान्वये विहीत अटी व शार्तीच्या अधिन राहून 
विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः काविगृ-२०१९/ प्र.क्र.२६/ का-९ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०५१७१५४३३४७४३० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Rangrao Waghmode 
N: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Woman 


S h ri ka nt Ra n g fa O ia Child Development, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=7d6290e8e870a1c46cd16d3903f765faf7b03d0 
b: , cn=Shrik. 
Wa g h aa) O d e ie cn=Shrikant Rangrao 
Date: 2019.05.17 15:47:34 +05'30' 
(श्रीकांत वाघमोडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई / नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालया मार्फत) 

७. कक्ष अधिकारी (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना विनंती करण्यात 
येते की, सदर निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 

९. निवड नस्ती (का-९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


